पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर यांच्या 
आस्थापनेवर पोलीस उप आयुक्त दर्जाची २ 
पदे स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०६२२/प्र.क्र.५१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 
१) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.), WAR महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ//४७/२-पोउआ पदे निर्माण-औरंगाबाद श./६६/२०२१, 
दि.९/५/२०२२ व दि.२२/०२/२०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५. 
प्रस्तावना :- 


पोलीस अधीक्षक (प्रशासन), विशेष सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई हे पद शा. नि. 
दि.१५/०६/२०११ व पोळीस अधीक्षक, मोटार परिवहन विभाग (मुख्यालय), पुणे हे पद शा.नि. 
दि.०१/०५/१९६० व्दारे निर्माण करण्यात आळे असून, उपरोक्त पदे दि.२२/०८/२०१९ आणि 
दि.३१/१२/२०१५ रोजी पासून रिक्‍त आहेत. BIA, SH ०२ पदे अनुक्रमे आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि संचालक व अपर पोळीस महासंचाळक, दळणवळण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरुन पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांच्या आस्थापनेवर 
वर्ग करणेबाबतची शिफारस पोळीस महासंचालक कार्यालयाने उपरोक्त क्र.१ च्या पत्राव्दारे 
शासनास केली आहे. 


२. म्हणून, (अ) पोलीस अधीक्षक (प्रशासन), विशेष सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई व (ब) 
पोलीस अधीक्षक, मोटार परिवहन विभाग (मुख्यालय), पुणे अशी ०२ पदे पोळीस आयुक्त, औरंगाबाद 
शहर यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरुन 
पोलीस अधीक्षक (प्रशासन), विशेष सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई हे पद आणि संचालक व 
अपर पोलीस महासंचालक, दळणवळण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरुन पोलीस 
अधीक्षक, मोटार परिवहन विभाग (मुख्यालय), पुणे अशी ०२ पदे पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद शहर 
यांच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. पोळीस आयुक्‍त, औरंगाबाद 
यांचे आस्थापनेवर या पदांचे नामाभिमान "पोलीस उप आयुक्‍त" असे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०६२२/प्र.क्र.५१/पोल-३ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, 
दि.०२.०६.२०१५ व्दारे विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०४१७०६४७८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KA | LA S A RJ U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b98a708cc03 

eb46cd241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAIKWAD i‘ 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) 

) 

) 


७) पोलीस आयुकत, औरंगाबाद शहर. 
८) पोलीस अधीक्षक (प्रशासन), विशेष सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
९) पोळीस अधीक्षक, मोटार परिवहन विभाग (मुख्यालय), पुणे. 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, औरंगाबाद. 
११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, औरंगाबाद. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१३) सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


१४) वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१५) निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


